सन 2029-22 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / 
२००९/ उद्योग-२, दिनांक ३१/०८/ २००९. 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८/ २००९ 
/ उद्योग-२, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / 
प्र.क्र.३२८/ उद्योग-२, दिनांक २१/०८/२०१०. 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, 
दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान-२०१९-२०/ ओ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९. 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २६/०७/२०१९. 
) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ वितरण/ २०१९/ अ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९. 
) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ ओ-१४६७, दि.१५/११/२०१९. 
) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २२/०१/२०२० 
० अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ ओ-१३२, दि.२७/०१/२०१९. 
१) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०२०/ H-328, दि.१३/०३/२०२०. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२, 
दि. २३/०३/२०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१, 
दि.२४/०६/२०२१ व दि.२९/०७/२०२१. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन 


देणे, सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती 
व्हावी तसेच द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण- 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


2009 दि.१९/१०/२००१ च्या झासन निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग 
म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० 
टक्के मूल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन 
उद्योगास देण्याबाबतची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेबाबत वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात प्रलंबित असलेले दाव्यांचा तपशिल वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार या 
योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रुपये ४०, ८५,७३,००१/- एवढ्या रकमेचे १७ दावे प्रलंबित 
होते. तसेच सन २०२०-२१ या वर्षात रुपये रुपये २८,१२,१३,५८५ एवढ्या रकमेचे ४२ दावे प्रलंबित होते. 
वित्त विभागाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रलंबित असलेले दावे प्रथम निकाली काढावे व २०२०-२१ 
या वर्षात प्रलंबित असलेले दावे निकाली काढण्याबाबत सदर योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबतच्या प्रस्तावावर 
अंतिम निर्णय झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात यावा, असे अभिप्राय देऊन रुपये ४० कोटी एवढा निधी वितरीत 
करण्याकरीता विभागास उपलब्ध करुन दिला. त्याअनुषंगाने सदर निधी वितरीत करण्याबाबतचे आदेशा 
दि.२३/०३/२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आले. त्यामुळे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रुपये 
८५,७३,००१/- एवढ्या रकमेचा एक दावा प्रलंबित राहिला आहे. 

३. सबब, सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद 
केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शर्तीची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात वा तत्पूर्वी उद्योग संचालनालयाकडून शासनास प्राप्त झालेल्या, खालील विवरणपत्रातील 
रकाना क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकाला रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार रुपये 
८५,७३,००१/- (रुपये पंच्च्याऐंशी लक्ष त्र्याहत्तर हजार एक मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची थकीत रकमेपैकी 
क्र थकीत वितरीत करण्यात 
रक्‍कम येणारी रक्‍कम (रुपये) 
(रुपये) 
ha Q 3 शिवा be 
i सुला वाईनयाडस्‌ ०१/१०/२०१८ ते ८५,७३,००१ ८५,७३,००१ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१९ 
एकूण ८५,७३,००१ 


४. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन 
उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/ उद्योग-२ 


५. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ८५,७३,००१/- (अक्षरी रुपये पंच्च्याऐंशी लक्ष 
त्र्याहत्तर हजार एक मात्र) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत 
करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी 
यांना देण्यात येत आहेत. 


६. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 


७. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने 
महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 


८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६२/ २०२१/ व्यय-१६, 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८१८१७३०३३४०१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VINOD SOPANRAO MENDHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
VINOD SOPAN RAO AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=4 Maharasht 
2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b 1c93fa9f36d97d56cOcf07812a43: 
5९८०५06०24, 


pseudonym=323A3B33024CA3B9B9527D203D8EASC5D8D48849, 
M E N D H E rialNumber=6CAF7EAF9A975C60BD4278CDB26344D74E2548D2175C80 
BA946EF0383ABE5111, cn=VINOD SOPANRAO MENDHE 
ate: 2021.09.13 11:59:02 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१०. संबंधित घटक नाशिक. 
११. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 
१२. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


